सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ६] 


शुक्रवार , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ : माघ २५ , शके १९३६ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


ति 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


परिशिष्ट - ७ब 

जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडून 
क्र . २०१४/ नपाप्र / का -१/टे- ७/प्र.क्र .०४ दिनांक १२.०२. २०१५ 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक रानिआ/ नप- २०१४ /प्र.क्र . १३/ का - ०६ दिनांक 
०७. ०१. २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, तसेच मा . विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग 

औरंगाबाद यांनी , त्यांचे आदेश जा. क्र . २०१४/ नपाप्र/ कावि / आस्था- २/ डीजेएमएसक्र दिनांक १२ . ०२ .२०१५ अन्वये 
मान्यता दिल्यानुसार, महाराष्ट्र नगरपरिषदां, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) (यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० (१) खाली, नांदेड 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भोकर नगरपरिषदेचे क्षेत्र जितक्या 
प्रभागात विभागण्यात येईल, त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चीत करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग दर्शविणारा तसेच मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद विभाग 

औरंगाबाद यांनी, त्यांचे आदेश जा .क्र . २०१४/ नपाप्र / कावि/ आस्था-२/ डीजेएमएसक्र १३ . ०१ .२०१५ च्या आदेशान्वये , 
प्रारूप मसुदा, महाराष्ट्र नगरपरिषदां, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ४०) च्या कलम १० पोट कलम (१) अनुसार निश्चीत केलेल्या कार्यपध्दती प्रमाणे उक्त नगरपरिषद 
क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता, त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष 
विचार करून मी , धीरजकुमार, नांदेड जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट कलम (१ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


2 


"EL EDIF )A(EPEXE ⓇEVEE E, 13 ;# EEEBO, 2 015 : "EPE 25, 1EE : 1936 


EEME 1-+ + ? EVEEG E 


आदेश 
ज्या अर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ४० ) ( या पुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम ९ पोट कलम २ अन्वये, मा . 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद , यांचे पत्र क्र २०१४/ सा.प्र/कक्ष 
४/ नपप्र/ आस्था-२/ कावि . दिनांक २४. ११. २०१४ राजपत्र प्रसिध्दीकरण दिनांक २५.११. २०१४ च्या अधिसूचनेअन्वये 
भोकर नगरपरिषदेच्या खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांच्या संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागावर्ग प्रवर्गस्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चीत केलेल्या आहेत. 


: - १९ 


१. निवडावयाच्या सभसदांची संख्या 
२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

यांसाठी ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
अ. अनुसूचित जाती 
ब . अनुसूचित जमाती 

क . नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या 
__ मागासवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या धरून ) 
४ . उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ - अ, ब व क येथील 

जागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालील प्रमाणे राहील . 
अ. अनुसूचित जाती 
ब. अनुसूचित जमाती 


: - ०२ 
: - निरंक 


+ E8 EEnûE E EEME EMBE] AME EME DEVERE: 1 3 5 0E TE80,2015 : IIPE 2 5 , NEE 1936 3 
क. नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

: - ०३ 
५ . स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या 

: - ०५ 
जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या 
जागा (-) ४ समोरील नमुद केलेल्या जागा). 

त्या अर्थी मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्र . रानिआ/ मनपा २००५/ प्र.क्र . १७/ का - ५ , 
दिनांक ०३ मे २००५ अन्वये अधिकार प्रदान केल्यानुसार आणि मा . विभागीय आयुक्त, विभाग औरंगाबाद 
यांचे आदेश जा. क्र . २०१४/ नपाप्र/ कावि/ आस्था- २/ डीजेएमएसक्र दिनांक १२.०२. २०१५ अन्वये प्रभाग 
रचनेस मान्यता दिल्यानुसार व आरक्षण निश्चीत केल्यानुसार, महाराष्ट्र नगरपरिषदां, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १० , पोट कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , धीरजकुमार, नांदेड जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे, उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या भागात 
विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती, या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
निश्चीत करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग निर्दीष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभागाचे प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती किती 
क्रमांक नांव 

जागा कोणत्या प्रवर्गसाठी 
जसे अनु. जाती/ अनु . जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
___ या स्त्रियांसाठी 
( अनु. जती/ अनु. जमाती 
/ नागरिकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून ) 


प्रभाग 


असल्यास 


मंजुळानगर- | विद्युतनगर , महाविरनगर, मंजुळानगर, मोतीनगर, सइदनगर भाग , खाजा नागरीकांचा मागासवर्ग 
सइदनगर अलीनगर 

| प्रवर्ग ( स्त्री ) 
परिसर उत्तर : - गट क्र . ५३८ , ५३७, ५३९ , ५४८ , न. प. ची हद्द 

दक्षिण :- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ ची हद्द 
| पुर्व :- रेल्वे लाईनची हद्द 

पश्चिम : - गट क्र . ५१८ , ५१७, ५१६ , ३८६ चा भाग व न. प. ची हद्द 
चिखलवाडी | सइदनगर भाग,चिखलवाडी महमंदनगर भाग 

सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
परिसर | उत्तर :- खाजा अलीनगरचा भाग 

दक्षिण :- रेल्वेची हद्द व नाला 
पुर्व :- रेल्वेची हद्द 
पश्चिम :- भोकर मुदखेड रोड व श्री गणेश शंकरराव साळवे ते अब्दुल 

फहीम यांच्या घरासमोरील पुर्वेकडील रस्ता 
नवा मोंढा | विश्वकर्मानगर, अष्टविनायक नगर , आसावा जिनींग, पवार कॉलनी, मोंढा सर्वसाधारण 
परिसर परिसर 

उत्तर :- बालाजी मंदिर रोड, बोरगांव पांदन व विश्वकर्मानगरकडे 
जाणारा रस्ता 
दक्षिण :- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ ची हद्द 
पुर्व :- भोकर किनवट रोडची हद्द 

पश्चिम : - रेल्वेची हद्द 
जि . प . श्रीकृष्णनगर, लक्ष्मीव्यंकटेशनगर, हनुमाननगर, शे. फरिदनगर । 

सर्वसाधारण 
हायस्कुल उत्तर : - गट क्र . ५५० , ५५२, ५५३, ५५४ , ५५५ बालाजी मंदिर रोड , 
परिसर बोरगांव पांदन व विश्वकर्मानगरकडे जाणारा रस्ता 

दक्षिण : - कृषी उत्पन्न बाजार समितीची हद्द 


* HOE A EP foE BEVE[FE, 13 ; HE Ti00 2 0 15 : TRE 25, NE 31936 


E NE 1 + +PEntion: 


पुर्व :- भोकर किनवट रोडची हद्द 
पश्चिम : - रेल्वेची हद्द 


५ . गोकुळनगर | गोकुळनगर, रामन्नानगर, पोस्ट ऑफीस परिसर , इनामदार गल्ली, देशमुख | नागरीकांचा मागासवर्ग | 
परिसर गल्ली 

प्रवर्ग 
उत्तर :- भोकर किनवट रोडची हद्द व दिवशीकडे जाणारा रस्ता 
दक्षिण : - आंबेडकर चौक ते गांधी चौकाकडे जाणारा रस्ता 
पुर्व : - मदिनातूल उलूम शाळेकडे जाणार रस्ता 

पश्चिम :- भोकर किनवट राज्य महामार्गहद्द 
राममंदिर बागवान गल्ली, खाटीक गल्ली, मातंगवाडा, तेली गल्ली 

सर्वसाधारण 
परिसर उत्तर : - गट क्र . ६२, ५६ व ५७ व न. प. ची हद्द 

दक्षिण : - काजी मजीद ते राम मंदिरकडे जाणारा रस्ता व भोकर बटाळा 
पांदन रस्ता 
पूर्व :- गट क्र . ८०, ८१, ८२, ८२ व न. प. ची हद्द 
पश्चिम :- गोकुळनगर ते इनामदारगल्लमीधून काजी मजीदकडे जाणारा 

रस्ता 
गांधी चौक । देशपांडे गल्ली, गांधी चौक , कोळीगल्ली, बौध्दवाडा 

अनुसूचित जमाती 
परिसर उत्तर : - भोकर बटाळा पांदन 

दक्षिण :- भोकर नागापूर पांदन व महादेव मंदिर ते नरसिंगराव यांच्या 
वाड्यासमोरील रस्ता - 
पुर्व :- गट क्र . ८५, ८६, १५९ ते १८५ व न. प. ची हद्द 
पश्चिम :- मारोती मंदिर पासून ते हनमंतराव देशमुख यांचे घरापर्यंत 

जाणारा रस्ता 
| देशमुख देशमुख गल्ली, नरसिंगराव यांचा वाडा, मन्यारगल्ली 

सर्वसाधारण 
| गल्ली परिसर उत्तर :- काजी मजीद ते राममंदिरकडे जाणारा रस्ता 

दक्षिण :- कन्याशाळा रोड ते नरसिंगराव यांचे वाड्याकडे जाणारा रस्ता 

: - मारोती मंदिर पासून ते हनमंतराव देशमुख यांचे घरापर्यंत 
जाणारा रस्ता 

पश्चिम : - शिवेवार यांच्या घरापासून ते जामा मजीदकडे जाणारा रस्ता 
पोलीस तेली गल्ली, देशमुख गल्ली, वडार गल्ली, पोलीस स्टेशन वसाहत | नागरीकांचा मागासवर्ग 
स्टेशन 

उत्तर :- आंबेडकर चौक ते गांधी चौकाकडे जाणार रस्ता शिवेवार यांच्या प्रवर्ग ( स्त्री ) 
परिसर घरापर्यंत 

दक्षिण :- जि.प. उर्दुशाळा ते पोलीस वसाहतीमागील रस्ता सोनवाडे यांच्या 
घरापासून मेटकर यांचे घरापर्यंतचा रस्ता 
पुर्व :- शिवेवार यांच्या घरापासून ते जामा मजीदकडे जाणारा रस्ता । 
पश्चिम :- शामसुंदर मेटकर यांचे घरापासून माळकरी ट्रान्सपोर्ट समोरील 

रस्ता आंबेडकर चौक पर्यंत 
१०. रशिद टेकडी | वडार गल्ली, रशिद टेकडी, गड पायथा, वारीक गल्ली 

सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
परिसर | उत्तर : - मदुसूदन डांगे यांच्या घरापासून जि .प. उर्दुशाळे पर्यंतचा रस्ता 

दक्षिण : - कन्याशाळा ते दत्तगडावर जाणारा रस्ता 
पुर्व : - डांगे यांच्या घरापासून ते कन्याशाळेकडे जाणारा रस्ता 
पश्चिम :- पोलीस वसाहतीमागील रस्ता सोनवाडे यांच्या घरासमोरून जुनी 

पाण्याची टाकी पर्यंतचा रस्ता 
११ . जि .प. भिमटेकडी, जि.प. स्टोअर शेड, जुनी न.प. कार्यालय परिसर , पाण्याची सर्वसाधारण ( स्त्री ) 

स्टोअर शेड टाकी परिसर 
परिसर उत्तर :- आंबेडकर चौक 

दक्षिण : - शिवाजी चौक ते बसस्थानकाडे जाणारा रस्ता 
पुर्व :- गड पायथा, रशिद टेकडीकडे जाणार रस्ता 

पश्चिम :- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ ची हद्द 
१२. । गंदेवार अशोकवाडी, गंदेवार कॉलनी 

सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
कॉलनी उत्तर : - राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ ची हद्द 
परिसर दक्षिण : - राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ पासून तहसिल जवळील 


. 


+ E8 EEEXEEN E E EEME 


" 1501 


EMBE] AME ENE OVERE 13 0ETT00,2015 : IIPE 2 5, LEE 1936 


१४. 


रेल्वेलाइनकडे जाणारा अंतर्गत रस्ता 
पूर्व :- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ ची हद्द 

पश्चिम : - रेल्वे लाईनची हद्द 
प्रफुल्लनगर | व्यंकटेशनगर, कैलासनगर , पाईप कारखाना परिसर, आश्रम शाळा सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
परिसर उत्तर : - राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ ची हद्द 

दक्षिण :- मुत्येन्ना दंडे यांच्या घरापासून ते बुध्दविहाराकडे जाणारा रस्ता 
पुर्व :- मुदखेड ते माहूर राज्य महामार्ग हद्द 

पश्चिम :- गट क्र . ३८६ व न. प. ची हद्द 
शनिमंदिर महमंदनगर , इंदिरानगर, चिखलवाडी, वैश्यनगर, आलुनगर , शनि मंदिर | अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 
परिसर | परिसर, गजानन बाबा नगर 

उत्तर :- मुत्येन्ना दंडे यांच्या घरापासून ते बुध्दविहाराकडे जाणारा 
घरासमोरील रस्ता 
दक्षिण : - गट क्र . ३५४ व न. प. ची हद्द 
पुर्व :- रेल्वेची हद्द व मुदखेड ते माहूर राज्य महामार्ग हद्द 

पश्चिम :- गट क्र . ३८५ , ३८६ व न. प. ची हद्द 
बिलालनगर | गंदेवार कॉलनी भाग, बिलालनगर, जवाहर भवन परिसर 

सर्वसाधारण 
परिसर 

उत्तर : - राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ पासून तहसिल जवळील 
रेल्वेलाइनकडे जाणारा अंतर्गत रस्ता 
दक्षिण :- रेल्वे लाईनची हद्द 
पुर्व :- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ व जवाहर भवन ते समतानगर 
जाणारा रस्ता व परिवहन महामंडाळाची हद्द 

पश्चिम :- रेल्वेची हद्द 
बसस्थानक तांडा, पोमनाळकर कॉलनी, अनुसयामातानगर, शास्त्रीनगर भाग नागरीकांचा मागासवर्ग 
परिसर उत्तर :- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ ची हद्द 

| प्रवर्ग ( स्त्री ) 
दक्षिण : - भोकर उमरी रोड इदगाह ते औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची हद्द 
पुर्व : - साईबाबा मंदिर पासून एम . आय . डी . सी कडे जाणारा अंतर्गत 
रस्ता 
पश्चिम :- जवाहर भवन ते समतानगर जाणारा रस्ता व वनपरिक्षेत्र 

कार्यालय हद्द 
महात्मा | महात्माफुलेनगर , बसस्थानक समोरील भाग, नविन पाण्याची टाकी परिसर , | 
फुलेनगर दत्तगड परिसर 
परिसर उत्तर : - कन्याशाळा ते दत्तगडावर जाणारा रस्ता 

दक्षिण :- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . २२२ ची हद्द 
पुर्व : - लहुजी साळवे चौक ते कन्याशाळेकडे जाणारा रस्ता 

पश्चिम :- भिम टेकडी पासून गड पायथ्याच्या भाग 
गांधीनगर | गांधीनगर, विश्वकर्मानगर, ग्रामीण रूग्णालयाचा भाग, शास्त्रीनगरचा भाग नागरीकांचा मागासवर्ग 
परिसर उत्तर : - महादेव मंदिर ते नागापुर पांदनकडे जाणारा रस्ता 

प्रवर्ग 
दक्षिण :- लहुजी साळवे चौक ते कन्याशाळेकडे जाणारा रस्ता 
पुर्व : - गट क्र . १८७, १९४, १९८, १९९, २१५ ते २२५ व न.प. ची हद्द 
पश्चिम : - भोकर उमरी रस्ता व साईबाबा मंदिर पासून एम . आय. डी . सी 

कडे जाणारा अंतर्गत रस्ता 
समतानगर समतानगर, इंदिरानगर 

अनुसूचित जाती 
परिसर | उत्तर :- वनपरिक्षेत्र कार्यालय , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची हद्द 

दक्षिण : - गट क्र . २४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४९ ते ३५३ पर्यत 
पुर्व : - भोकर उमरी राज्य महामार्ग 
पश्चिम :- रेल्वेची हद्द 


war - - - - - 


- 


| 


१७ . 


ठिकाण : - नांदेड . 
दिनांक :- १२.०२. २०१५ 


(धीरज कुमार ) 
जिल्हाधिकारी , नांदेड. 


. 


. 


. 


EE OET EE Ò, " EQ E • E ? EXEEN E O: ?E E?| EE{EEÓ, ED. ? EREDE " EE üi E0 f 6F i EE!EE 009 E "E EE F E, + E8 FE® EEN Û EEEEO 

9 EE 003 E" EDU EEE PÉ, + EB EEESEER PÉS EWE ÉE DEELÉLÉ E StEa 


